शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेच्या 
नियामक मंडाळावर राज्य शासनाद्वारे अध्यक्ष व 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५९/मशि-१, 
मादाम कामा मर्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ:- (१) शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक परिनि.-२०१८/प्र.क्र.९०/ 
विशि-२, दिनांक १४.०१.२०१९. 
(२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. 5-२२-१/२०१७(५७), दिनांक १२.०३.२०२१. 
(३) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर अधिसूचना क्रमांक 
1॥॥९५॥/00)5/२०२१/३२२८, दिनांक ३०.०३.२०२१. 
(४ संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ममअ-२०२१/ 
स्वायत्तता/विसंना/प्रशा-१/६४९८, दिनांक ११.०५.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथिल दिनांक १४.०१.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये “महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ (संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि संचलित किंवा घटक 
महाविद्यालये यांना स्वायत्तता देण्याबाबतची मानके) एकरुप परिनियम, २०१८” अधिसूचित केले 
आहे. सदर परिनियमातील नियम १२ मध्ये स्वायत्त महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक, वित्तीय व 
सर्वसाधारण प्रशासनविषयक कामकाजाच्या उचित व्यवस्थापनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी 
स्वायत्त महाविद्यालयात सांविधिक मंडळे व समित्यांची तरतुद केली असून, त्यांची रचना विहित 
केली आहे. 
२. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये, शासकीय विज्ञान 
संस्था, नागपूर या संस्थेस शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ते २०३०-३१ या दहा वर्षाकरिता शैक्षणिक 
स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठानेही 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील अधिसूचनेन्वये शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेस शैक्षणिक 
वर्ष २०२१-२२ ते २०३०-३१ या दहा वर्षाकरिता शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. 


३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने शासकीय 
विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेस शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान केलेली असल्याने, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ (संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि संचलित किंवा घटक 
महाविद्यालये यांना स्वायत्तता देण्याबाबतची मानके) एकरुप परिनियम, २०१८ मधील नियम १२ 
(३) (दोन) नुसार शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेच्या नियामक मंडळावर अध्यक्ष व 
सदस्य यांची नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५९/मशि-१, 


शासन निर्णय :- 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने शासकीय 
विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेस शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान केलेली असल्याने, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ (संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि संचलित किंवा घटक 
महाविद्यालये यांना स्वायत्तता देण्याबाबतची मानके) एकरुप परिनियम, २०१८ मधील नियम १२ 
(३) (दोन) नुसार शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेच्या नियामक मंडळावर राज्य 
शासनाद्वारे नामनिर्देशित करावयाच्या अध्यक्ष व सदस्य यासाठी खालील व्यक्‍तींना नामनिर्देशित 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नामनिर्देशित व्यक्तींचे नांव प्रवर्ग समितीचे पद 

| . | डॉ.विकास सपकाळ, माजी कुलगुरू, राष्ट्रसंत | शिक्षणतज्ञ अध्यक्ष 
तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

२. | डॉ. सुहास टी. बुध्दे, CMD, बायोकेर इंडिया ।उद्योगपती सदस्य 
प्रा.लि. नागपूर. 

३. | डा.मनोहर गंगाधरराव मुद्देश्वर, प्राध्यापक व व्यावसायिक सदस्य 


विभाग प्रमुख, बायोकेमिस्ट्री, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नागपूर. 

४. डॉ.धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण, राज्य शासनाची सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. नामनिर्देशित व्यक्‍ती 


२. सदर नियामक मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३ मार्च,२०१० व क्रमांक : बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, 
दिनांक २४, मे, २०१२ अन्वये विहित केलेल्या दरानुसार प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व बैठक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. सदर भत्त्यावरील खर्च शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेने मंजूर 
अनुदानातून भागवावा. 


Re सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१७१४५००५१६०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hariram V Parhate : 


(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd:- 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५९/मशि-१, 


२. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा. सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली 

११. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

१३.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४.डॉ.विकास सपकाळ, माजी कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर. (संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर यांच्यामार्फत) 

१५.डॉ. सुहास टी. gee, सी.एम.डी.बायोकेर इंडिया प्रा.लि., नागपूर (संचालक, शासकीय 
विज्ञान संस्था, नागपूर यांच्यामार्फत) 

१६.डॉ.मनोहर गंगाधरराव मुद्देश्वर, कन्सल्टंट बायोकेमिस्ट अँण्ड प्रोफेसर मेडिकल 
बायोकेमिस्ट, नागपूर. (संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर यांच्यामार्फत) 

१७.संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर.(संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत) 

१८. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत) 

१९.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१.निवड नस्ती (मशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


